"शासन आपल्या दारी" या उपक्रमाचा कालावधी 
दि.१ फेब्रुवारी, २०२४ ते दि. ३१ मार्च, २०२४ पर्यंत 
वाढविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र.०५/का-१४१४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. ११ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०५/का.१४१४, दि.१३ एप्रिल, २०२३, 
२) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०५/का.१४१४, दि.०४ मे, २०२३, 
३) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०५/का.१४१४, दि.०२ जून, २०२३, 
४ शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०५/का.१४१४, दि.०५ सप्टेंबर, २०२३, 


शासन निर्णय :- 


शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी "शासन 
आपल्या दारी" हा अभिनव उपक्रम राज्यात दि.१५ एप्रिल, २०२३ ते दि.१५ जून, २०२३ या कालावधीत 
राबविण्याबाबत दि.१३ एप्रिल, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर उपक्रमास 
वाचा येथील अ.क्र. (३) येथील शासन निर्णयान्वये दि.३० ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. तद्नंतर वाचा येथील अ.क्र. (४) येथील शासन निर्णयान्वये दि.३१ जानेवारी, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर उपक्रमास दि.१ फेब्रुवारी, २०२४ ते दि.३१ मार्च, २०२४ पर्यंत किंवा देशातील 
सन २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याचा दिनांक यापूर्वी जे घडेल त्या 
कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०३११११०८२३३११६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SUNIL SHANKAR SHINDE 

S U N | | S H A N KA R DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PLANNING 
DEPARTMENT, 
.5.4.20=1¢3a34f1 f8daeSc5fcd9f88d8c5d7ec3 123390afeea4b4c5c7aa39a% 
13124, postalCode=400032, st=Mah: 


१०110: 
serial INumber=59F95E2C08396985879159012B3E6286A5D0215315EA137ED 
8975A37DA2D55F53, ‘SUNIL SHANKAR SHINDE 
Date: 2024.03.11 11:33:48 +05'30' 

अवर _ सचिव 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


oc 4AN A -O 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र.०५/का-१४१४, 


७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 
१३. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
१४. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१६. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१७. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१८. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१९. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 
२०. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 
२२. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 
२३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
२४. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 
२५. सह सचिव (का-१४१४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२६. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२७. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१४, नियोजन विभाग, 
(पत्राने) 


